सन २०१७-१८ मध्ये विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत 
मंजूर देवमोगरा ता.नवापूर , जि. नंदुरबार येथे मिनी 
स्टेडियम बांधकामाच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विकेंस-२०१८/प्र.क्र.७४/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २५/०९/२०१८ 
वाचा- 
१) जनजाती कार्य मंत्रालयाचे पत्र क्र ११०१५/०५/२०१७-1७>, दि.३०/०५/२०१७ 
२) जनजाती कार्य मंत्रालयाचे पत्र FH 99094/04(98)/2099-Grant, दि.२२/०६/२०१७ 
३) जनजाती कार्य मंत्रालयाचे पत्र क्र ११०१५/०३(१३)/२०१७-७७॥, दि.०७/११/२०१७ 
४) शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१७/प्र.क्र.४५/का-१९ दि. १९/०८/२०१७ 
५) शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१७/प्र.क्र.१०८/का-१९ दि. ३०/१२/२०१७ 
६) आयुक्‍त आदिवासी विकास नाशिक, यांचे पत्र क्र. केंद्रीय-२०१७/प्र.क्र.०२/का.८(४), 
दि.२६/०२/२०१८ 


प्रस्तावना - 

सन २०१७-१८ करीता विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत वाचा क्र. १ वरील पत्रान्वये केंद्र 
शासनाने एकुण २८ योजनांकरीता एकुण १२८६२.२४ लक्ष निधी मंजूर करून वाचा क्र. २ व ३ वरील 
पत्रान्वये वितरीत केला आहे. या मंजूर निधीतून देवमोगरा ता.नवापूर, जि. नंदुरबार येथे मिनी 
स्टेडियम बांधकामाकरीता एकुण रु. १००.०० लक्ष निधीस केंद्र शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे. 
सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना वाचा क्र. ४ व ५ वरील 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. सदर बांधकामाकरीता आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, नाशिक यांनी वाचा क्र. ६ अन्वये सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


area निर्णय- 
प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे पुढील कामाच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | प्रकल्पाचे नाव अंदाजपत्रकीय रक्‍कम 
(रु.) 
a ; Construction of mini stadium in Devmogra| ९९,४८,३६२/- 
ashram school ,tal-navapur,dist-nandurbar 


२. विस्तृत अंदाजपत्रकानुसार वस्तु व सेवा कायद्याच्या अनुषंगाने शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित 
शासन निर्णय,परिपत्रक ,सुचना इ. च्या आधारे कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः विकेंस-२०१८/प्र.क्र.७४/का-१९ 


३. या कामाची निविदा प्रक्रिया प्रचलित कार्यपद्धती/ नियमांचे wea करुन करावी. तसेच 
बांधकामासंबधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र ,आर्थिक व भौतिक अहवाल शासनास विहित प्रपत्रात सादर 
करावे. 
४. सदर काम पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबत भौतिक प्रगतीचे फोटो व चित्रफिती (Video clips) बनवून 
ते विभागाच्या व केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर अपळोड करणे व कामाचे Geo-tagging करण्याची 
जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,नंदुरबार व कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी ) विभाग,धुळे यांची राहील. प्रस्तुत काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या 
ठिकाणी सदरील काम केंद्रिय योजनेतून पूर्ण केले असल्याबाबतचा फलक लावण्यात यावा . 
५. सदर योजनेची अंमलबजावणी अंदाजपत्रके तयार केलेल्या सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी ) 
विभाग, धुळे यांचे मार्फत करण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२५१३०२३९८५२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल UA SAGAR व नावाने. 


ee . Digitally signed by Ajitsingh R Rajput 
Aj | t S | n g h R DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=TDD Department, 


400032, st=Maharashtra, 
4ce75be611413980d3efebe7cde81ad571ab119e8360b7b 


R aj p 1 t “atti anh d233033f3f7c16b7¢ 
(अ.रा.राजपूत) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 
१) मा.मंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 


) 

) मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्राळय,मुंबई 

) प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग , मंत्रालय,मुंबई 

) प्रधान सचिव,वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

) आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक 

) सह सचिव/उपसचिव,आदिवासी विकास,मंत्रालय,मुंबई 

) अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदुरबार,जि.नंदुरबार 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) सर्कल, धुळे. 

जिल्हा क्रिडा अधिकारी,नंदुरबार. 

संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


— — — ~~ 


पृष्ठ २ पैकी 2 


